महाराष्ट्र शासन 


क्र: पुरक ११२१/प्र. क्र. ३३/पदुम-१४ 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई-४० ० ०३२ 

दिनांक : २६.०३.२०२१ 


विषय :- सन २०२०-२१ मध्ये केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत करंजा, ता. उरण, जि. रायगड 
येथील मत्स्यबंदराच्या बांधकामाकरिता रू. ३४१.४७ लक्ष निधी वितरीत 
करणेबाबत... 


संदर्भ :- १) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. एसएम-२५०२१/७१/२०१६-एसएम पार्ट २, 
दि. २३.०६.२०२० 
२) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि. १५.०३.२०२१ 
शासन ज्ञापन:- 
ज्या अर्थी, सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत करंजा, 
ता. उरण, जि. रायगड येथील मत्स्यबंदराच्या बांधकामाकरिता संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये रू. 
९४१.४७ लक्ष इतका निधी वितरीत केला असुन त्यापैकी रू. ६००.०० लक्ष इतका निधी वितरीत केला 
असून रू. ३४१.४७ लक्ष इतका निधी अखर्चित आहे. 
आणि ज्या अर्थी सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागणी प्रस्तावास 
नियोजन व वित्त विभागाने मान्यता प्रदान केलेली असुन सदर रक्‍कम आता वितरीत करण्यास वित्त 
विभागाने मान्यता प्रदान केलेली आहे. 


त्या अर्थी केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत करंजा, ता. उरण, जि. रायगड येथील मत्स्यबंदराच्या 
बांधकामाकरिता केंद्र हिश्‍ि्याखाली रू. ३४१.४७ लक्ष (अक्षरी रूपये तीन कोटी एक्केचाळीस लाख 
सत्तेचाळीस हजार मात्र) खालील तक्त्यामध्ये नमूद लेखाशीर्षनिहाय वितरीत करण्यास या ज्ञापनाद्वारे 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. क्र. | लेखाशीर्ष पुरवणी मागणीद्वारे मंजुर | वितरीत करावयाची रक्‍कम 
रक्‍कम 
्‌ मागणी क्र. डी ०९ रू. ३४१.४७ लक्ष रू. ३४१.४७ लक्ष 
४४०५ - मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली 
खर्च 


(००) (१०३) - सागरी मत्स्यव्यवसाय 
(00) (०७) - लहान मासेमारी बंदरे 
बांधकाम, (५० टक्के केंद्र हिस्सा) 
५३- मोठी बांधकामे (४४०५ ३४०७) 


एकूण रू. ३४१.४७ लक्ष रू. ३४१.४७ लक्ष 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पुरक ११२१/प्र. क्र. ३३/पदुम-१४ 


२. कार्यकारी अभियंता, आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय यांनी सदर रक्‍कम आंहरीत 
करुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना अदा करावी. 


३. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. डी ०९, ४४०५ - मत्स्यव्यवसायावरीळल भांडवली खर्च (00) 
(१०३) - सागरी मत्स्यव्यवसाय, (००) (०७ - लहान मासेमारी बंदरे बांधकाम, (yo टक्के केंद्र हिस्सा), 
५३- मोठी बांधकामे (४४०५ ३४०७), याअंतर्गत चालू वित्तीय वर्षी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदरचे ज्ञापन हे नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १२६/१४३१, 
दि. १८.०३.२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १६७/२०२१/व्यय-२, 
दि. २२.०३.२०२१ नुसार प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१६३४१५७००१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
S H A ST R | S H R | N | VA S Dien १ i nee oe SHRINIVAS JAGANNATH 


rsonal, 

aC6215€89f523493e278 1 dea288fb19797b5336d9582442dc 
a0d60b1b0a: stalCode=410210, st=MAHARASHTRA, 
e7ab3a50d817c95cf483e33229cfOcbb03283b1 


serialNumbe! f1 9ac7e7ab3; 1 
75900630f81d2337, cn=SHASTRI SHRINIVAS JAGANNATH 
Date: 2021.03.26 16:38:45 +05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. कार्यकारी अभियंता (मत्स्यव्यवसाय), आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय, मुंबई 
यांना असे कळविण्यात येते की, त्यांनी सदरचा निधी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना हस्तांतरीत 
केल्यावर शासनास तात्काळ अहवाल सादर करावा. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य-१ (मुंबई) 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई 
६. निवासी लेखाधिकारी (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
७. कक्ष अधिकारी (पदुम-१६), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


